महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या संवर्गातील 
श्रीमती. निलीमा दिगंबर पेंदाम, प्राचार्य व श्री. युवराज 
बाळासाहेब पाटील, निरीक्षक यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : परिवि २०२१/प्र.क्र.२२३/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ : १.सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
२.कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या झासन आदेशा क्र. व्यशिअ- 
२०१५/प्र.क्र.३७७/१५/व्यशि-१, दि. १७.११.२०१७ 
३.कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या शासन आदेश क्र. व्यशिअ- 
२०१६/प्र.क्र.२१६/१६/व्यशि-१, दि.२४.०१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळलनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या संवर्गातील श्रीम. निलीमा दिगंबर पेंदाम 
(मरसकोल्हे), प्राचार्य यांची संदर्भ क्र.(२) येथील व श्री.युवराज बाळासाहेब पाटील, निरीक्षक यांची संदर्भ 
क्र.(३) येथील शासन आदेशान्वये दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता प्रथम नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.(१ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी 
/ कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित 
करण्यात आल्या असून, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या संवर्गातील उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी 
परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Sear :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ (क) (तां) या 
संवर्गातील श्रीम. निलीमा दिगंबर पेंदाम (मरसकोल्हे), प्राचार्य व श्री. युवराज बाळासाहेब पाटील, 
निरीक्षक यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील खालील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः TRA २०२१/प्र.क्र.२२३/व्यशि-१ 


अ.क्र नाव व पदनाम र्जू परिविक्षाधिन | परिविक्षाधिन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी पुढे कालावधी नियमितपणे 
ढकलण्याची समाप्त पुढे चालू 
कारणे केल्याचा ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
Loa 2 3 1 ४ 4 & 
7 श्रीमती निलीमा दिगंबर पेंदाम | 28.99.2099 | एकूण १४ | ०७.१२.२०१९ | ०८.१२.२०१९ 
(मरसकोल्हे) दिवस रजा 
प्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
(मुलींची) दादर 
२. | श्री. युवराज बाळासाहेब | १४.०२.२०१९ | निरंक १३.०२.२०२१ | १४.०२.२०२१ 
पाटील, निरीक्षक, 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, 
कोल्हापूर 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते 
की, सदर अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित 
कार्यवाही करावी. 

३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/ प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०२१६५९४८५२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
postalCode=400032, st=Maharashtré 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, D R. N AM D EO 5.4.20=8db1¢a2341 कळीत 


25.4. 
KO N D | B A B H OSA L 456a96fa7 Odf7ff81c68231fcd3, cn=DR. NAMDEO 
KONDIBA BHOSALE 


Date: 2021.12.02 17:01:09 +05'30" 


(डॉ. ना. कों. भोसले ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे /मुंबई 
षु. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


| संबंधित अधिकारी. 
9. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


